सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी 


बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०१९ पासून पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८६/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जून, २०१९ 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-एनसीसी-२०११/ 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि. २७.१०.२०१६. 
(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दि.२१.०२.२०१९ 


प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्रमांक-१ दिनांक २७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये वाशिम व सिंधुदूर्ग येथे नवीन 


एन.सी.सी. बटालियन स्थापना करण्याकरीता नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. क्रीडा व 


युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. आस्थापनेवरील शासन निर्णय 


क्र.एनसीसी-२०११/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-३, दि २० सप्टेंबर, २०११ अन्वये एकूण १००६ पदांचा सुधारित 


आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे अंतर्गत सिंधुदूर्ग व वाशिम येथीळ नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 


स्वरुपाची १० पदे असून पदे नव्याने मंजूर करण्यात आली असून, सदर १० अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनाल, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. आस्थापनेवरील 


सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील एकुण १० अस्थायी 


पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. सदर १० अस्थायी पदांचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


२. यावरील खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली संबंधीत आर्थिक 


वर्षासाठी केलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८६/क्रीयुसे-३ 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६२५१५३६२४२३२१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क्मता 


R aj e n d fa ou=School Education and Sports Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267 


S h a n ka r fa 0 P aWa r 0d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra 
Shankarrao Pawar 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) मा. मंत्री., शा.शि. व क्री.वि. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) अपर मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

४) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई/नागपूर 

६) महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

८) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य 

९) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

१०) सर्व गट प्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, 

११) सर्व समादेडाक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, 

१२) वित्त विभाग (व्यय-५)/नियोजन विभाग (का १४७१), मंत्रालय मुंबई 

93) कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


94) ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 

१६) ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 

१७) सर्व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८) निवड नस्ती, क्रीयुसे -३. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८६/क्रीयुसे-३ 
विवरणपत्र - अ 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत असलेल्या सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०१९ पासून पुढे चालू ठेवण्याकरिता दर्शविणारे विवरणपत्र. 


q | पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे च्यात |, sea ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन २०१८-१९ 
; सध्याची | पदांची म 
क्र । सदर पद निर्माण केले, ते आदेशा न मध्ये पदे चालू ठेवण्यात आले तो सन खर्चाचे शीर्षक शेरा 
| क्रमांक व दिनांक वेतनश्रेणी | संख्या क्रमांक व दिनांक 
व दिनांक. निर्णय क्रमांक | 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 
, | लेखालिपिक रु.५२००- 7 शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व pret | मागणी  क्र.ई-३.  २२०४- (902) | 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व २०२०० विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/प्र.क्र. ४६/ | विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ ११/ क्रीयुसे-३, दि.२७.१०.२०१६ विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ (09)(09) राष्ट्रीय छात्रसेना(अनिवार्य) (२२०४ 
दि.२७.१०.२०१६ ००१६) ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
शः वरिष्ठ लिपिक रु.५२००- श्‌ वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. र 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व २०२०० 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
3. ।कनिष्ठ लिपिक रु.५२००- २ वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व २०२०० 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८६/क्रीयुसे-३ 


अ. | पदनाम वज्या शासन निर्णयाद्वारे sear | पदा मंजुरी आदेशाद्वारे सन २०१८-१९ 
: सध्याची | पदांची सत्ये आले खर्चाचे शीर्षक शेरा 
क्र । सदर पद निर्माण केले, ते आदेशा तत णी ख्या मध्ये पदे चालू ठेवण्यात ull सन खच रा 
क्रमांक व दिनांक. निर्णय क्रमांक व दिनांक. 
वर्ग-४ ची पदे 
४. । लष्कर रु.४४४०- | शासन Pera ares शिक्षण व क्रीडा | वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व ७४४० विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/प्र.क्र. ४६/ 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ११/ क्रीयुसे-३, दि.२७.१०.२०१६ 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 
| . | dea fest रु.५२००- शि शासन Pera ares शिक्षण व क्रीडा | वरीलप्रमाणे. | 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व | २०२०० विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/प्र.क्र. ४६/ 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ ११/ क्रीयुसे-३, दि.२७.१०.२०१६ 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
२. । वरिष्ठलिपिक रु.५२००- | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन Pera ares शिक्षण व २०२०० 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
३. | कनिष्ठ लिपिक रु.५२००- 2 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व २०२०० 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८६/क्रीयुसे-३ 


पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे eer | पराचा ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन २०१८-१९ 
अ. सध्याची पदांची oe 
= | सदर पद निर्माण केले, ते आदेशा ी मध्ये पदे चालू ठेवण्यात आले तो सन खर्चाचे शीर्षक शेरा 
न तकव aie वेतनश्रेणी संख्या कता त नाके 
व दिनांक. निर्णय क्रमांक ; 
वर्ग-४ ची पदे 
४. | लष्कर रु.४४४०- | शासन निर्णय,झालेय शिक्षण व क्रीडा | वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व ७४४० विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/प्र.क्र. ४६/ 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ११/ क्रीयुसे-३, दि.२७.१०.२०१६ 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
एकूण पदे | 9 | 


